मृत बंदी मोतीराम पुन्या गावित, नाशिकरोड 
मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक याच्या जवळच्या 
नातेवाईकांस मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क 
आयोगाच्या आदेशानुसार आर्थिक मोबदला 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचआरसी-०९१५/सी.आर.६२/१५/तुरूंग-३ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 3 ऑक्टोबर, २०१५ 


वाचा- 
१) सहायक निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 
१५८०/१३/१९/२०१३-जेसीडी, दिनांक २८.८.२०१५ 


प्रस्तावना- 

मृत बंदी क्र. सी-५२५६-मोतीराम पुन्या गावित, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक याच्या 
कारागृहीन मृत्यूसंबंधीचा अहवाल मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे पाठविण्यात आला असता 
सदर बंद्यास पुढील वैद्यकीय चाचण्यांसाठी वैद्यकीय केंद्राकडे संदर्भीत न केल्याने त्याचा कारागृहात 
मृत्यू झाला असल्याचे नमुद करून संदर्भ-१ मधील आदेशानुसार मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने 
मृत बंदी क्र. सी-५२५६-मोतीराम पुन्या गावित, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक याच्या 
जवळच्या नातेवाईकास रुपये १,००,०००/-(रुपये एक लाख फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्याची 
सूचना केली आहे. 
शासन निर्णय- 

मृत बंदी क्र. सी-५२५६-मोतीराम पुन्या गावित, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक याच्या 
जवळच्या नातेवाईकास मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या शिफारशीनुसार रु. १,००,०००/- (रुपये 
एक लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर आर्थिक मोबदला अदा 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आर्थिक मोबदल्याची रक्‍कम 
सदर मृत बंद्याच्या जवळच्या नातेवाईकास तातडीने अदा करुन त्याची पोचपावती शासनास सादर 
करावी व कार्यपूर्ततेचा अहवाल मा. राष्ट्राय मानवी हक्क आयोग यांना सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचआरसी-०९१५/सी.आर.६२/१५/तुरूंग-३ 


याबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक बी-५, मुख्य लेखाशीर्ष-२०५६, तुरुंग (००) १०१-"तुरुंग" (००) 
(09) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६ ००३५) ५० इतर खर्च (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१५-२०१६ या 


आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९२२१७३३०८६९२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by 
D e e p a k Deepak Keshav Jadiye 
DN: CN = Deepak 
Keshav Jadiye, C = IN, 
Ke S h av S = Maharashtra, O = 
Govt. of Maharashtra, 
OU = Home Department 


J d | Date: 2015.10.05 
a | y ९ 13:53:22 +05'30' 


दीपक जडीये 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर पोलीस महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद 
. अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 


. वित्त विभाग (व्यय ८), मंत्रालय, मुंबई 
९, 


गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 


१०.गृह विभाग (तुरुंग-२), मंत्रालय, मुंबई 


११.निवडनस्ती तुरूंग-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


